दि.२८ जानेवारी ते ०४ फेब्रुवारी, २०१९ या 
कालावधीत रायपूर, छत्तीसगड येथे आयोजित 
अखिल भारतीय नागरी सेवा हॉकी स्पर्धा २०१८-१९ 
मध्ये महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या 
खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८१९/प्र.क्र. ०५/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २३ जानेवारी, २०१९. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक-५९/०२/ 
२०१८-१९/सीसीएससीएसबी; दिनांक १२.१२.२०१८. 
२. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.--अभानासे/ बास्केटबॉल/२०१८-१९, 
दि.०४.०१.२०१९. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-उपसंक्री/ 
अभानासे/१८-१९/का-४/११८, दि.१७.०१.२०१९. 


शासन निर्णय : 


दि.२८ जानेवारी ते ०४ फेब्रुवारी, २०१९ या कालावधीत रायपूर, छत्तीसगड येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा हॉकी स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र 
शासनाचा संघ निवडण्याकरिता महेंद्र स्टेडियम,चर्चगेट, मुंबई येथे दि.२८ डिसेंबर, २०१८ रोजी निवड चाचणी 
आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या 
विवरणपत्र "क" प्रमाणे तर निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. 
सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्य संघाच्या सदर स्पर्धेतील सहभागासाठी विवरणपत्र "ब" 
प्रमाणे रु.१,११,२००/- (रु. एक लाख अकरा हजार दोनशे फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. संघातील ज्या खेळाडूंना किटबॅग्ज व ट्रॅकसूट मिळालेले आहेत ते खेळाडू कोणत्याही अखिल भारतीय 
नागरी सेवा क्रीडा स्पर्धेसाठी किटबॅग व ट्रॅकसूट दोन वर्षातून एकदा मिळण्यास पात्र ठरतील, या नियमाचे 
सचिवालय जिमखान्याने काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांनी खेळाडू प्रशिक्षक/ 
व्यवस्थापक यांना दिनांक २३ ते २५ जानेवारी, २०१९ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व दि.२८ जानेवारी ते 
०४ फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक २२ जानेवारी, २०१९ (म.नं.) पासून 
कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. संघातील 
प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय 
प्रमुख यांची परवानगी मिळविणे आवश्‍यक आहे. 


५. वित्त विभाग चा शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे,१९८९ 
वक्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील खेळाडू, प्रशिक्षक 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.०५/क्रीयुसे-२, 


व व्यवस्थापक यांची दि.२२ जानेवारी ते ०६ फेब्रुवारी २०१९ (प्रशिक्षण शिबीर,स्पर्धा व प्रवास) या काळातील 
कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावा. या सर्वाचा प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व 
इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/ कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाली असणा-या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/ कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्यालयीन 
अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९,दिनांक ३० जुले,१९९२ अन्वये 
कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी व मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/ दैनिक भत्ता व इतर 
सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक११ मे, १९८९ 
व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८,दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये 
विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती 
असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले 
प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आवश्‍यक राहिल. 


७. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या दिनांकापासून 
१५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच उपसंचालक, क्रीडा व युवक 
सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत सादर करावे. तसेच जर रक्‍कम 
शिल्लक राहिली तर ती उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात 
यावी. 

८. यासाठी होणारा खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ क्रीडा व 


खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६)(०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत सहभाग ( २२०४ 
१९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


९. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा तपशील, 
विनियोग प्रमाणपत्र, परिक्षितलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता करण्याच्या अटीवर 
विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१२३१११५२७०३२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao 
Pawar 


Rajend ra DN: CN = Rajendra Shankarrao Pawar, C = 
IN, S = Maharashtra, O = Government Of 
Sh an karrao Pawar Maharashtra, OU = School Education and 
Sports Department 
Date: 2019.01.23 11:31:54 +05'30' 


(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 
जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 


Cc AW A -5 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.०५/क्रीयुसे-२, 


५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 

९. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 

१०. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.०५/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक २८ जानेवारी ते ०४ फेब्रुवारी, २०१९ या कालावधीत रायपूर, छत्तीसगड येथे आयोजित 


करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा हॉकी स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या हॉकी 
संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र.। खेळाडूचे नाव व पदनाम | gHyc | किटबँग कार्यालयाचा पूर्ण पत्ता 

दि श्री. दिगंबर अशोक दळवी, | होय । होय | शासकीय तंत्रनिकेतन, कोल्हापूर. 
कनिष्ठ लिपिक 

२ श्री. रोहन सत्यम जेधे, होय | होय | शासकोय महिला निवासी तंत्रनिकेतन, तासगाव. 
शिपाई 

३ | श्री. आसीफ खान अब्दुल होय | होय | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, करवीर, जिल्हा- 
खान पठाण, भूकर मापक कोल्हापूर. 

४ | st. संतोष प्र. बिराजदार, होय | होय | राज्य उत्पादन शुल्क, सांगली. 
जवान 

५ श्री. इम्रान दस्तगीर शोख, होय | होय | दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर, गारगोटी, 
बेळीफ जि.कोल्हापूर. 

६ श्री. फिरास्त गुलाम अहमद | होय | होय | दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर कोल्हापूर, 
मुजावर, कनिष्ठ लिपिक जि.कोल्हापूर. 

७ | att. रमेश गणपत घाटगे, होय | होय ग्रामीण रुग्णालय कागळ, जयसिंग पार्क कागळ, 
सहाय्यक अधिक्षक जिल्हा - कोल्हापूर 

८ | al. राहुल सुभाष शिंदे, होय | होय | कामागार न्यायालय कोल्हापूर,मध्यवर्ती 
लघुलेखक प्रशासकीय इमारत,कसबा बावडा रोड, 

कोल्हापूर 

९ श्री. धनंजय प्रकाशा होय | होय | नोडल डिव्हीजन-०६, वस्तू व सेवा कर भवन, 
महाडिक, सहायक आयुक्‍त माझगांव, मुंबई. 

bi ० | श्री. दिनेश जगन्नाथ मळेकर, | होय । होय | समादेशक कार्यालय, भारत राखीव बटालियन 
सफाईगार वर्ग ४ ३, कोल्हापूर, जुने पोलिस अधिक्षक कार्यालय, 

कोल्हापूर 

त १ | श्री. सुनिल बसप्पा कुरी, होय | होय | उप वनसंरक्षक कार्य, आयोजन विभाग, जुना 
नियतक्षेत्र वनअधिकारी राजवाडा पोलीस स्टेशनच्या वर, कोल्हापूर. 

१२ | श्री. शैलेश शंकरराव उपासे, | होय | होय | तहसिल पवनी, महसुल विभाग जिल्हा भंडारा. 
तलाठी 

१३ | श्री. प्रविण नरेंद्र बडोले, होय । होय | तहसिल कार्यालय, ब्रम्हपुरी, (पुरवठा विभाग) , 
कनिष्ठ लिपिक जिल्हा- चंद्रपुर . 

१४ | श्री. प्रफुल्ल प्रकाश पाटील होय | होय | दिवाणी न्यायालय, कनिष्ठ स्तर,कळे-खेरीवडे, 
कनिष्ठ लिपिक कोल्हापूर. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


१५ 


श्री. बी.एम. TS, वरिष्ठ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.०५/क्रीयुसे-२, 


लिपीक 


होय । होय 


कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, मुंबई रस्ते 


विकास व संकल्प चित्र विभाग क्र.१, वडाळा, 
मुंबई- ४०० ०३७. 


कार्यासन अधिकारी, 
व्यवस्थापक 


१६ | श्री. सतिश मधुकर देवकाते, | होय | होय | de प्लाझा, गांधी नगर, डोंबिवली (पृ), कल्याण, 
ठाणे. 

१७ | श्री. देवेंद्र रामनाथ चपरिया, | होय | होय | जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ. 
नायब तहसिलदार 

१८ | श्री. रहिमतुल्ला शिकंदर होख | होय | होय | संचालक, अभियांत्रिकी महाविद्यापीठ, पुणे. 

१९ श्री. रमेश ज. कदम, होय | होय ।पर्यटनव सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, 
अवर सचिव, प्रशिक्षक मुंबई. 

२० | श्री. विजेंद्र पालवणकर, होय | होय | जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Fi Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
Raje nd ra DN: CN = Rajendra Shankarrao Pawar, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = School Education and 


Shankarrao Pawar Sports Dep 


ate: 2019.01.23 11:32:18 +05'30' 


(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.०५/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “ब” 


दिनांक २८ जानेवारी ते ४ फेब्रुवारी, २०१९ या कालावधीत रायपूर, छत्तीसगड येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा हॉकी स्पर्धा २०१८-१९ महाराष्ट्र शासनाच्या हॉकी 


संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 

अ.क्र तपशील 
।१_ | निवड चाचणी पूर्व तयारीसाठी झालेला खर्च 
निवड चाचणीसाठी मैदान भाडे 


२ निवड चाचणीस उपस्थित राहिलेल्या असोसिएडानच्या प्रतिनिधीस मानधन 


निवड चाचणीस उपस्थित राहिलेल्या १ मुख्य पंच व २ पंच यांना मानधन 


(9000+400x3) 
निवड चाचणी सदस्य, अधिकारी वर्ग, स्वयंसेवक यांना चहा व अल्पोपहार यावरील 
खर्च. 


प्रशिक्षण शिबीर :- दिनांक २३ ते २५ जानेवारी २०१९ (३ दिवस) या कालावधीत 
प्रशिक्षण शिबीरासाठी मैदानाचे भाडे, प्रशिक्षकाचे मानधन, प्रशिक्षक व 
खेळाडूंकरीता अल्पोपहार इत्यादी वरील होणारा खर्च. 
| [9 | रु. १५५०/- प्रमाणे १२ कृत्रिम मैदानावर वापरावयाच्या हॉकी स्टीक. 
| २ । रु. ३००/- प्रमाणे ६ कृत्रिम मैदानावर वापरावयाचा हॉकी बॉल. 
a 
a 
| रु. ८००/- प्रमाणे २० ट्रकसूट 


| रु. ५००/- प्रमाणे २० किटबॅग 


७ | रु.४००/- प्रमाणे २० गॅलेक्सी सेथेटिक्स शाईनिंग क्लॉथ जसी (मोनाग्राम व 


क्रमांकासह) 
डर 
ण 
बाज 
२. | रु. ३००/- प्रमाणे १८ जोडी निविआ डिलक्स क्वॉलिटी प्रो.२ सिनगार्डस्‌ (कॉमन 
किट) 
| रु. १००/- प्रमाणे १८ जोडी अँकलेटस्‌ (कॉमन किट) 
| रु. १००/- प्रमाणे १८ जोडी नायलॉन निकेप्स (कॉमन किट) 
८ औषधे व इतर संकीर्ण खर्च 


|| एकूण:- (रु. एक लाख अकरा हजार दोनही फक्त) 


Rajendra Shankarrao 


haras 
P awar School Education and Sport 


रुपये 
५००/- 
५,०००/- 
१,५००/- 
२,५००/- 


३,०००/- 


८,०००/- 


१८,६००/- 
१,८००/- 
१६,०००/- 
१,५००/- 
१६,०००/- 
१०,०००/- 


८,०००/- 


६,०००/- 
२,०००/- 


३००/- 
५,४००/- 


१,८००/- 

१,८००/- 

q ५००/- 
रु. १,११,२००/- 


गा: 
orts Department 
Date: 2019.01.23 11:32:33 +05'30" 


(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.०५/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र- क 


दिनांक २८ जानेवारी ते ४ फेब्रुवारी, २०१९ या कालावधीत रायपूर, छत्तीसगड येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा हॉकी स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र 
शासनाच्या हॉकी संघाची निवड करण्यासाठी दि. २८ डिसेंबर, २०१८ रोजी निवड चाचणीसाठी 
उपस्थित राहिलेले अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


क्र खेळाडूचे नाव व पदनाम कार्यालयाचा पूर्ण पत्ता 

|. श्री. दिगंबर अशोक दळवी, शासकीय तंत्रनिकेतन, कोल्हापूर. 
कनिष्ठ लिपिक 

२ श्री. रोहन सत्यम जेधे, शिपाई  । शासकीय महिला निवासी तंत्रनिकेतन, तासगाव. 

3 श्री. आसीफ खान अब्दुल खान । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, करवीर, जिल्हा- कोल्हापूर. 
पठाण, 

४ | at. संतोष प्र. बिराजदार राज्य उत्पादन शुल्क, सांगली. 

4 श्री. इम्रान दस्तगीर शोख, बेलीफ | दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर, गारगोटी, जि.कोल्हापूर. 

६ श्री. फिरास्त गुलाम अहमद दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर कोल्हापूर, जि.कोल्हापूर. 
मुजावर, कनिष्ठ लिपिक 

७  । श्री. रमेश गणपत घाटगे, ग्रामीण रुग्णालय कागळ, जयसिगपार्क कागळ, 
सहाय्यक अधिक्षक जिल्हा - कोल्हापूर 

८ _ श्री. राहुल सुभाष शिदे, कामागार न्यायालय कोल्हापूर,मध्यवर्ती प्रशासकीय 
लघुलेखक इमारत,कसबा बावडा रोड, कोल्हापूर 

Q श्री. धनंजय Were महाडिक नोडल डिव्हीजन-०६, वस्तू व सेवा कर भवन, माझगांव, 

मुंबई. 

a o | att. दिनेश जगन्नाथ मळेकर, समादेशक कार्यालय, भारत राखीव बटालियन 3, 
सफाईगार वर्ग ४ कोल्हापूर, जुने पोलिस अधिक्षक कार्यालय, कोल्हापूर 

र्ण १ | श्री. सुनिल बसप्पा कुरी, उप वनसंरक्षक कार्य, आयोजन विभाग, जुना राजवाडा 
नियतक्षेत्र वनधिकारी पोलीस स्टेशनच्या वर, कोल्हापूर. 

१२ | ait. Sehr शंकरराव उपासे, तहसिल पवनी, महसुल वर्मा, जिल्हा & भंडारा. 
तलाठी 

१३ | ait. मिलिंद नं. रजपूत, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, ठाणे. 
सहा. मोटार वाहन निरिक्षक 

१४ | ait. विजेंद्र पालवणकर, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी 

१५ | ait. बी.एम. RES कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, मुंबई रस्ते विकास व 

संकल्प चित्र विभाग क्र.१, वडाळा, मुंबई- ४०० ०३७. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.०५/क्रीयुसे-२, 


१६ | श्री. सतिश मधुकर देवकाते, 


TE प्लाझा, गांधी नगर, डोंबिवली (पु, कल्याण, ठाणे. 


उपनिबंधक सहकारी संख्या 
गट-अ 
१७ श्री. देवेंद्र रामनाथ चपरीया, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ. 
नायब तहसिलदार 
१८ | श्री. रहिमतुल़्ञा शिकंदर शोख, संचालक, अभियांत्रिकी महाविद्यापीठ, पुणे. 
ग्रंथपरिचर 
१९ | श्री. इम्तियाज म. गोरवाडे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
स.क. अधिकारी 
२० «| श्री. प्रविण नरेद्र बडोले, तहसिल कार्यालय, ब्रम्हपुरी, (पुरवठा विभाग) , जिल्हा- 
कनिष्ठ लिपिक चंद्रपुर. 
29. श्री. प्रफुल्ल प्रकाश पाटील, जिल्हा न्यायालय-१ गडहिंग्लज, तालुका- गडहिंग्लज, 
कनिष्ठ लिपिक जिल्हा- कोल्हापूर. 
२२ श्री. विक्रम वि. निकम, महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी 
२३ | श्री. रमेश कदम, अवर सचिव पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
DN: CN = Rajendra Shankarrao Pawar, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 


Rajendra 
S h a n ka | rao P awar की School Education and 


(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


